जलसंपदा विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या 
संवर्गाच्या दि.०१.०१.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम 


ज्येष्ठतासूचीमध्ये सुधारणा करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 


शासन परिपत्रक:क्रमांक: ज्येष्ठता-१४२२/(प्र.क्र.६१/२०२२)/आ-तांत्रिक) 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
दिनांक :- १४ मार्च, २०२२. 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक,क्रमांक:ज्येष्ठता-१२१२/प्र.क्र.१०/२०१२)/आ.(तां), दि.०७.०९.२०१२. 
२) शासन परिपत्रक, क्रमांक:ज्येष्ठता-१२११/(प्र.क्र.३३९/२०११)/आ.(तां), दि.१०.०१.२०१४. 
३) शासन परिपत्रक,क्रमांक:ज्येष्ठता-१२१५/(प्र.क्र.१५५/२०१५)/आ.(तां), दि.३०.९.२०१५. 
४ शासन परिपत्रक, क्रमांक:ज्येष्ठता-१४२०/(प्र.क्र.४/२०२०)/आ.(तां), दि.२०.०५.२०२१. 


शासन परिपत्रक :- 


जलसंपदा विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या पदावर दि.०१.०१.१९८९ ते 
दि.३१.१२.२००५ या कालावधीत तसेच दि.०१.०१.२००६ ते दि.३१.१२.२००६ या कालावधीत नियुक्‍ती दिलेल्या 
कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र.१ व २ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर 
अंतिम ज्येष्ठतासूचीमध्ये सेवा तपशीलमध्ये सुधारणा आणि नव्याने समावेड्ञानाच्या अनुषंगाने, संदर्भ क्र.३ व ४ 
येथील परिपत्रकान्वये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 


सन २०१२ नंतर स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक कनिष्ठ अभियंता व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण झाले 
असून त्याची नोंद ज्येष्ठतासूचीमध्ये घेण्यात येत आहे. शासन परिपत्रक, fe. सप्टेंबर, २०१२ अन्वये अंतिम 
करण्यात आलेल्या सेवा ज्येष्ठता सूचीमध्ये सुधारणांचे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार सुधारणा विवरणपत्र- 
अ मध्ये दर्शविण्यात आले आहेत. यानुसार ज्येष्ठतासूचीमध्ये सुधारणा करण्यात आळी आहे. सदर 
परिपत्रकान्वये सुधारीत केलेली नोंद संबंधितांच्या निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी संबंधित मंडळ 
कार्यालयाची राहील, याची नोंद घ्यावी. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०३१४१६२३४८६३२७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
GOVINDRAO त. 
8 HAS KA R PAWA R DEPARTMENT 


Date: 2022.03.14 16:26:42 +05'30' 


(गोविंद पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
Wa:- 
१) प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
2) सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३) सर्व अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, जलसंपदा विभाग 
४ जलसंपदा विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंता. 
५)आ (शा.अ.), आ (सं.नि.), आ (वर्ग-२), जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
६ आततांत्रिक) संग्रहार्थ. 


विवरणपत्र-अ 


अ. | ज्येष्ठता | ज्येष्ठता क्र. व कर्मचाऱ्याचे नाव | दुरुस्ती/ सुधारणा समावेशन दिनांक / जेष्ठता शेरा 

क्र. । क्रमांक दिनांक/ नियुक्‍ती दिनांक 

g | २५५६ | श्री.बोरुडे पांडुरंग सखाराम क.अ. व्यावसायिक परोक्षा | दि.२४.०३.१९९५ श्री.बोरुडे यांनी दि.२१.०२.२०२२ रोजीच्या अर्जान्वबये सादर केलेल्या परीक्षा निकालाचे 

उत्तीर्ण. डिसेंबर, २००१. आदेश, सेवापुस्तकामध्ये परीक्षा उत्तीर्णची नोंद इ. कागदपत्रावरून सदरची नोंद घेण्यात 
आली आहे. 

2 | २५५७ । श्री. प्रभुणे नितीन दत्तात्रय क.अ. व्यावसायिक परीक्षा | दि.२४.०३.१९९५ श्री.प्रभुणे यांनी दि.२१.०२.२०२२ रोजीच्या अर्जासोबत जोडलेल्या, मेटा, नाशिक यांचे 

उत्तीर्ण. डिसेंबर, १९९९. परीक्षा निकालाचे आदेश, सेवापुस्तकामध्ये परीक्षा उत्तीर्णची नोंद इ. कागदपत्रावरून 
सदरची नोंद घेण्यात आली आहे. 

३ | २५५८ | श्री. ढेपे रामभाऊ धोंडीराम क.अ. व्यावसायिक परीक्षा | दि.२४.०३.१९९५ TST यांनी दि.२१.०२.२०२२ रोजीच्य पोबत जोडलेल्या, मेटा, नाशिक यांचे 

उत्तीर्ण. डिसेंबर, २००१. परीक्षा निकालाचे आदेश, सेवापुस्तकामध्ये परीक्षा उत्तीर्णची नोंद, सेवापुस्तकाचे पहिले 
पान इ. कागदपत्रावरून सदरची नोंद घेण्यात आली आहे. 

४ | २५६० | aL. मोरे दत्तात्रय टोपाजी क.अ. व्यावसायिक परीक्षा | दि.२४.०३.१९९५ MAR यांनी दि.२१.०२.२०२२ रोजीच्या अर्जासोबत जोडलेल्या, मेटा, नाशिक यांचे 

उत्तीर्ण. डिसेंबर, २०००. परीक्षा निकालाचे आदेश, सेवापुस्तकामध्ये परीक्षा उत्तीर्णची नोंद, सेवापुस्तकाचे पहिले 
पान इ. कागदपत्रावरून सदरची नोंद घेण्यात आली आहे. 

५ | २८५६ | MM. सु.च. चव्हाण मानीब दि.१५.०५.२००२ दि.१५.०५.२००२ शासन परिपत्रक, दि.७.९.२०१२ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठतासूची मध्ये श्री.चव्हाण 
यांचा ज्ये.क्र.२८५६ असून मानीब दिनांक १५.०५.२००२ असा आहे.परंतू 
दि.६.१२.२०१९ च्या ज्येष्ठता सूचीमध्ये हा दिनांक चुकून दि.१५.०५.२०१२ असा झाला 
आहे. यामुळे ज्येष्ठतेसाठी दि.१५.०५.२००२ दिनांक सुधारीत करण्यात यावा. 

७ । २९११ श्री.बोरुडे नंदकुमार साहेबराव | क.अ. व्यावसायिक Watt | दि.२७.९.२००२ कोल्हापूर परिमंडळ यांच्या दि.११.०२.२०२२ च्या सादर केलेल्या प्रस्ताबामध्ये श्री.बोरुडे 

उत्तीर्ण दि.७.५.२०१३ हे दि.७.५.२०१३ रोजी परीक्षा उत्तीर्ण केली असल्याचे नमूद आहे. सदर प्रस्तावावरून 
नोंद घेण्यात आली आहे. 

८ | २८७६ | श्री.तांबोळी झाकोरहुसेन नुर | क.अ. व्यावसायिक परीक्षा | दि.२८.५.२००२ कोल्हापूर परिमंडळ यांच्या दि.११.०२.२०२२ च्या सादर केलेल्या प्रस्तावामध्ये 

महमंद उत्तीर्ण दि.९.३.२०१५ श्री.तांबोळी हे दि.९.३.२०१५ रोजी परीक्षा उत्तीर्ण केली असल्याचे नमूद आहे. सदर 
प्रस्तावावरून नोंद घेण्यात आली आहे. 

९ | २५५३ | श्री.घोरपडे बन्सी वामनराव क.अ. व्यावसायिक परीक्षा | दि.२३.३.१९९५ श्री.घोरपडे बन्सी यांनी दि.२४.०२.२०२२ रोजीच्या अर्जासोबत जोडलेल्या, मेटा, 

उत्तीर्ण. डिसेंबर, २०१५ नाशिक यांचे परीक्षा निकालाचे आदेश, सेवापुस्तकामध्ये परीक्षा उत्तीर्णची नोंद, 
सेवापुस्तकाचे पहिले पान इ. कागदपत्रावरून सदरची नोंद घेण्यात आली आहे. . 

११ | २६३८ | श्री.भास्कर संतोष वाघ १०३१ओ-१ सुधारीत ज्ये.क्र. । दि.०१.०१.१९८९ TATA, स्थाअस (मूळ पद - तांत्रिक सहायक) मूळ पुणे परिमंडळातून नाशिक 
परिमंडळात बदलीमुळे दि.१.६.१९९५ हा दिनांक दिला आहे. परंतू मूळ नियुक्तीच्या 
दिनांकापासून म्हणजे दि.१९.०१.१९८३ नुसार ज्येष्ठतेमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. 

१२ | २६०७  । श्री.विजयसिंग अंबू राठोड क.अ. व्यावसायिक परीक्षा | दि.४.९.१९९५ अकोला सिंचन मंडळ यांनी दि.१४.०२.२०२२ अन्वये श्री.विजयसिंग राठोड यांचा 


उत्तीर्ण नोव्हेंबर, २०१४ 


प्रस्ताव सादर केला असून श्री.राठोड यांनी नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये क.अ. व्यावसायिक 
परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. 


